पोलीस दलाच्या पुनर्रचनेअंतर्गत निर्माण 


केलेल्या विविध पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई ३११६/प्र.क्र.१४६/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १७ ऑक्टोबर, २०१६ 


१) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.रापोसे-०५/२००१/ सीआर-१६२/ पोल-१अ, दि.५.७.२००१ 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.रापोसे-०१/२००१/ प्र.क्र.४३/पोल-१अ, दि.२९.८.२००५ व 
दि.२४.११.२००५. 
३) शासन शुध्दीपत्र क्र.रापोसे-०१/२००१/ प्र.क्र.४३/पोल-१अ, दि.१.७.२००६ 
४) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.रापोसे-०५/२००१/सीआर-१६२/ पोल-१अ, 
दि.६.१.२००६, दि.५.६.२००६ व दि.१०.११.२००६ 
५) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१६१३/ प्र.क्र.४१९/पोळ-१अ, दि.१४.१०.२०१३ 
६) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१६१४/ प्र.क्र.७२/पोल-१अ, दि.५.०३.२०१४ 
७) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१६१५/ प्र.क्र.२१/पोल-१अ, दि.२५.०३.२०१५, 
दि.१३.४.२०१५. 
८) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.रापोसे-१६११/ प्र.क्र.२४/पु.बा.क्र.५५/पोळल-१अ, 
दि.२०.०७.२०१५. 
९) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११६/प्र.क्र.३९/पोल-३, दि.१८.०३.२०१६ 
qo) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/पो.अ/पो.उ.आ./ 
मु.वा.४७/२०१३, दि.२२.०८.२०१६ 
११) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१,दि.२१.०९.२०१६ 


शासन निर्णय :- 


राज्याच्या पोलीस दलाच्या पुनर्रचनेअंतर्गत सन २००१-०२ मध्ये निर्माण करण्यात 


आलेल्या पोलीस अधीक्षक/ पोलीस उपआयुक्त व पोळीस उपअधीक्षक/ सहायक पोळीस आयुक्‍त या 
दर्जाच्या एकूण ११५ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.९ येथे नमूद दि.१८.०३.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये 
दिनांक ०१.०३.२०१६ ते दिनांक ३०.०९.२०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१.१०.२०१६ पासून पुढील मुदतवाढ देण्याबाबत पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.११ येथील पत्रान्वये प्रस्तावित केळे आहे. 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३११६/प्र.क्र.१४६/पोल-३ 


२. या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेल्या ११५ अस्थायी पदांना 
दि.०१.१०.२०१६ ते दि.२८.०२.२०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(अ) सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधीळ कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत व पदे ज्या 
कारणासाठी, अटींचे व शर्तीचे अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्यांचे पालन करण्यात आळे आहे. 

(ब) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१,दि.२१.०९.२०१६ नुसार 
कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतीबंध उच्चस्तरीय समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन 
घेण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करण्यात येईल. 

(क) विहित मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास व अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास आणि त्यामुळे अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्त्यांचा प्रश्न 
निर्माण झाल्यास ती जबाबदारी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालय यांची 
राहील. 

(ड) अस्थायी पदांचे वेतन व भत्त्यावरील खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


३. सोबतच्या परिशिष्ट-अ येथील अ.क्र.१ येथील नमूद ४ पदांवर होणारा खर्च "२०५५-पोलीस- 
००१-संचाळलन व प्रशासन (००) (09) पोलीस निरीक्षणालये'' व अ.क्र.५ येथील स्तंभ H.3 मधील अ.क्र.५ 
ते ९ येथील दहशतवादविरोधी पथकातील ५ पदे वगळता, अ.क्र.२,५ व ६ येथील अन्य १०२ पदांवर 
होणारा खर्च "२०५५-पोळीस-१०९-जिल्हा पोलीस १०९ (00) (०१) जिल्हा पोलीस Fos", अ.क्र.३ येथील 
स्तंभ HY मधील २ पदांवर होणारा खर्च “२०५५-पोलीस -[००][०१]गुन्हे अन्वेषण विभाग - 
[oo][909] [००][०५] दहशतवाद विरोधी पथक (२०५५ ०५७१) (योजनेत्तर/दत्तमत)"', अ.क्र.४ 
येथील स्तंभ क्र.४ मधील २ पदांवर होणारा खर्च “२०५५-पोलीस -[००]१०९-जिल्हा पोलीस - 
[००][०१] जिल्हा पोलीस दल" आणि अ.क्र.५ येथील स्तंभ क्र.४ मधील अ.क्र.५ ते ९ येथील 
दहशतवादविरोधी पथकातील ५ पदांवर होणारा खर्च "२०५५-पोलीस, (००) (०५) दहशतवाद विरोधी 
पथक (२०५५ ०५७१) (योजनेत्तर/दत्तमत)' या लेखाशिर्षाखाली सन २०१६-१७ या वित्तीय वर्षासाठी 
मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय 
सुधारणा-१, दि.२१ सप्टेंबर,२०१६ अन्वये, प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३११६/प्र.क्र.१४६/पोल-३ 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१०१७१५११०८९१२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


डम be Digitally signed by Kailas Arjun Gaikwad 
a | a S | U al DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 
. postalCode=400032, st=Maharashtra, 
G a | kw a d cn=Kailas Arjun Gaikwad 
Date: 2016.10.17 15:15:28 +05'30' 
कैलास गायकवाड 
उप सचिव, गृह विभाग 


प्रत, 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (७० प्रती महासंचालक व पोलीस 
महानिरीक्षक यांच्या कार्यालयामार्फत सर्व संबंधित कार्यालयांना). 

) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 
) 

) 

) 


वित्त विभाग (व्यय-७) / वित्तिय सुधारणा-१. 
कार्यासन बीयुडी-१/पोल-१अ/पोल-५ब, गृह विभाग, मुंबई. 
८) निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३११६/प्र.क्र.१४६/पोल-३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक:सीटीई ३११६/प्र.क्र.१४६/पोल-३, 
दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०१६ चे सहपत्र 
पोलीस अधीक्षक/ पोलीस आयुक्‍त व पोलीस उपअधिक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ. 


पदनिर्मितीचा हासन । मुदतवाढीचा शासन पदाचे नांव 
निर्णय व दिनांक निर्णय व दिनांक 

शासन निर्णय, गृह शासन निर्णय, गृह पोळीस महासंचालक कार्यालयातील 

विभाग, क्र.रापोसे-०५/ । विभाग क्र.सीटीई ३११६/ | नियंत्रण कक्षासाठी पोलीस अधीक्षक 

२००१/ सीआर-१६२/ । प्र.क्र.३९/पोल-३, संवर्गाची - २ पदे 

पोल-१अ, दि.५.७.२००१ | दि.१८.०३.२०१६ पोलीस महासंचालक कार्यालयातील 
नियंत्रण कक्षासाठी पोळीस उपअधीक्षक 
संवर्गाची - २ पदे 


१) शासन निर्णय, गृह | शासन निर्णय, गृह १. अपर पोळीस अधीक्षक, अकोला 
विभाग, क्र.रापोसे- विभाग क्र.सीटीई ३११६/ | २. अपर पोलीस अधीक्षक, वाशिम 
०१/२००१/ प्र.क्र.४३/ । प्र.क्र.३९/पोल-३, ३. अपर पोलीस अधीक्षक, हिंगोली 


दि.२४.११.२००५ ग्रामीण 
रो शासन शुध्दीपत् 
ह 
प्र.क्र.४३/पोल-१अ, ८. अपर पोलीस अधीक्षक, बारामती, 
दि.१.७.२००६ जिल्हा पुणे ग्रामीण 

९. अपर पोलीस अधीक्षक, श्रीरामपूर, 

जिल्हा अहमदनगर 

१०. अपर पोलीस अधीक्षक, जळगांव 

११. अपर पोलीस अधीक्षक,वसई, 

जिल्हा ठाणे ग्रामीण. 

१२. अपर पोलीस अधीक्षक, 

गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर 

१३. पोलीस उप आयुकत, आर्थिक गुन्हे 

विभाग, ठाणे आयुक्तालय 


पोल-१अ, दि.१८.०३.२०१६ ४. अपर पोलीस अधीक्षक, नंदुरबार 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३११६/प्र.क्र.१४६/पोल-३ 


१४. पोलीस उप आयुक्‍त, आर्थिक गुन्हे 
विभाग, पुणे आयुक्तालय 

१५. पोलीस उप आयुकत, आर्थिक गुन्हे 
विभाग, नागपूर आयुक्‍तालय 

१६. पोलीस उप आयुक्त, गुन्हे विभाग, 
नवी मुंबई 


१७. पोलीस अधीक्षक / पोळीस उप 
आयुक्त, आर्थिक गुन्हे विभाग, गुन्हे 
अन्वेषण विभाग, गुन्हे, पुणे. 

१८. पोलीस उप आयुक्‍त, आर्थिक गुन्हे 
विभाग, मुंबई. 

१९. पोलीस उप आयुक्त, गुन्हे, मुंबई 
(प्रकटीकरण) 


२०. अपर पोलीस अधीक्षक, मोटार 
२१. पोलीस उप आयुक्त, गुप्तवार्ता 


२२. प्राचार्य, राज्य राखीव पोलीस बल 
प्रशिक्षण केंद्र, नानवीज, दौंड. 

२३. पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक, 
ठाणे 

२४. प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण 
विद्यालय, धुळे 


२५. अपर पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, 
पुणे. 


२६. अपर पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, 
नागपूर. 

२७. सहायक पोलीस महानिरीक्षक, 
पोलीस महासंचालक कार्यालय 
(Provision) साधनसामग्री इत्यादी. 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३११६/प्र.क्र.१४६/पोल-३ 


ana निर्णय, गृह 
विभाग क्र.सीटीई 
३११६/ प्र.क्र.३९/पोल- 
३, दि.१८.०३.२०१६ 


शासन निर्णय, गृह 
विभाग, क्र.रापोसे-०५/ 
२००१/प्र.क्र.४३/ पोल- 
१अ, दि. ११.५.२००१ 
शासन निर्णय, गृह शासन निर्णय, गृह | पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ 

विभाग, क्र.रापोसे-०५/ | विभाग क्र.सीटीई | औरंगाबाद शहर-१ पद 

३११६/ प्र.क्र.३९/ पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ नाशिक 
पोल-३, शहर-१ पद 

दि.१८.०३.२०१६ 

शासन निर्णय, गृह शासन निर्णय, गृह १. पोलीस उपअधीक्षक / सहाय्यक 
विभाग, क्र.रापोसे-०५/ । विभाग क्र.सीटीई | पोलीस आयुक्त, गुन्हे विभाग, मुंबई 
२००१/सीआर-१६२/ ३११६/ प्र.क्र.३९/ २. पोळीस उपअधीक्षक, कायदा व 
पोल-१अ, दि.६.१.२००६, | पोल-३, सुव्यवस्था विभाग, मुंबई 

दि.५.६.२००६ व दि.१८.०३.२०१६ ३. पोलीस उपअधीक्षक, संगणक कक्ष 
दि.१०.११.२००६ (Dy. S.P. Computer cell), पोलीस 
महासंचालक यांचे कार्यालय, मुंबई 

४. पोलीस उपअधीक्षक (लेखा), पोलीस 
महासंचालक कार्यालय, मुंबई 

५. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, दहशत 
विरोधी पथक, औरंगाबाद 

६. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, दहशत 
विरोधी पथक, नागपूर 

७. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, दहशत 
विरोधी पथक, मुंबई आयुक्तालय, मुंबई 
८. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, दहशत 
विरोधी पथक, मुंबई आयुक्तालय, मुंबई 
९. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, दहशत 
विरोधी पथक, मुंबई आयुक्तालय, मुंबई 
१०. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
वाहतूक, भिवंडी, ठाणे आयुक्‍तालय, 
ठाणे 


कक्ष, दहऱतवाद विरोधी पथक-१ पद 
पोलीस अधीक्षक, गुप्तवार्ता कक्ष, 
दहडातवाद विरोधी पथक-१ पद 


२००१/प्र.क्र.४३/ पोळल- 
१अ, दि. ११.५.२००१ 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३११६/प्र.क्र.१४६/पोल-३ 


११. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
वाहतूक,कल्याण डोंबिवली, ठाणे 
आयुक्तालय, ठाणे 

१२.सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
वाहतूक, उल्हासनगर/ अंबरनाथ, ठाणे 
आयुक्तालय, ठाणे 

१३. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, कळवा 
विभाग, ठाणे आयुक्तालय, ठाणे 

१४. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त,आर्थिक 
गुन्हे व सायबर क्राईम, ठाणे 
आयुक्तालय, ठाणे 

१५. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, नवी 
मुंबई वाहतूक विभाग,नवी मुंबई 
आयुक्तालय, नवी मुंबई 


१६. पोलीस उपअधिक्षक ( वाहतुक), 
बिनतारी संदेश, पुणे 


१७. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त 
(आस्थापना), पुणे आयुक्तालय, पुणे 
१८. सहाय्यक पोळीस आयुक्‍त, 
विश्रामबाग, पुणे आयुक्तालय, पुणे 

१९ सहाय्यक WS आयुक्‍त, आर्थिक 
गुन्हे व सायबरक्राईम, पुणे 
आयुक्तालय, पुणे 

२०. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
वाहतूक विभाग ३, पिंपरी चिंचवड, पुणे 


२१. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
वाहतूक प्रशासन, पुणे आयुक्तालय, 
पुणे 

२२. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
चतुःश्रुंगी विभाग, पुणे आयुक्तालय, पुणे 
२३. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
स्वारगेट विभाग, पुणे आयुक्तालय, पुणे 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३११६/प्र.क्र.१४६/पोल-३ 


२४. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, अजनी 
विभाग, नागपूर आयुक्तालय, नागपूर 
२५. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, सक्कर 
दरा विभाग, नागपूर आयुक्तालय, 
नागपूर 

२६. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
वाहतूक पूर्व, नागपूर आयुक्तालय, 
नागपूर 

२७. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
अंबाझरी विभाग, नागपूर आयुक्तालय, 
नागपूर 

२८. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त,आर्थिक 
गुन्हे व सायबर क्राईम, नागपूर 
आयुक्तालय, नागपूर 

२९. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 


मुख्यालय,नागपूर आयुक्तालय, 
नागपूर 
३०.सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 


पाचपावली विभाग,नागपूर 
आयुक्तालय, नागपूर 

३१. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
औरंगाबाद वाहतूक विभाग, औरंगाबाद 
आयुक्तालय, औरंगाबाद 

३२. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, सिडको 
विभाग, औरंगाबाद आयुक्तालय, 
औरंगाबाद 

३३. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
अमरावती शहर वाहतूक विभाग, 
अमरावती आयुक्तालय, अमरावती 

३४. सहाय्यक पोलीस आयुक्त, 
वाहतूक विभाग, सोलापूर आयुक्तालय, 
सोलापूर 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३११६/प्र.क्र.१४६/पोल-३ 


३५. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, नाशिक 
वाहतूक विभाग, नाशिक आयुक्तालय, 
नाशिक 

३६. सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, आर्थिक 
गुन्हे व सायबर क्राईम, नाशिक 
आयुक्तालय, नाशिक 

३७. उपविभागीय पोळीस अधिकारी, 
जयसिंगपूर उपविभाग, जि. कोल्हापूर 
३८. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
सातारा ग्रामीण उपविभाग, जि.सातारा 
३९. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
मंगळवेढा उपविभाग, जि.सोलापूर 
ग्रामीण 

go. पोळीस उपअधीक्षक, आर्थिक गुन्हे 
व सायबर क्राईम ठाणे ग्रामीण 


४१. पोलीस उपअधीक्षक, वाहतूक 
विभाग, ठाणे ग्रामीण 


४२. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
बोईसर उपविभाग, जि.ठाणे ग्रामीण 
४३. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
उमरगा उपविभाग, जि.उस्मानाबाद 
४४. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
अंजनगाव उपविभाग, जि.अमरावती 
ग्रामीण 

४५. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
लोहमार्ग जालना रेल्वे उपविभाग, 


जि.नागपूर लोहमार्ग 
४६. पोलीस उपअधीक्षक, महिला 
अत्याचार प्रतिबंधक विभाग, मुंबई 


४७. पोलीस उपअधीक्षक (नागरी हक्क 
संरक्षण), नांदेड परिक्षेत्र, नांदेड 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३११६/प्र.क्र.१४६/पोल-३ 


४८. पोलीस उपअधीक्षक, सायबर 
क्राईम सेल, राज्य गुन्हे अन्वेषण 
विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४९. पोळीस उपअधीक्षक, आर्थिक गुन्हे 
विभाग, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५०. पोलीस उपअधीक्षक, अन्टी चिटिंग 
सेल, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५१. पोलीस उपअधीक्षक, अंमली पदार्थ 
विरोधी कक्ष, राज्य गुन्हे अन्वेषण 
विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५२. पोलीस उपअधीक्षक, राज्य 
गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५३. पोलीस उपअधीक्षक, राज्य 
गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५४. पोलीस उपअधीक्षक, राज्य 
गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५५. पोलीस उपअधीक्षक, प्रशिक्षण 
स.म. पोळीस अकादमी, नाशिक 

५६. पोलीस उपअधीक्षक, प्रशिक्षण 
स.म. पोळीस अकादमी, नाशिक 

५७. पोलीस उपअधीक्षक, प्रशिक्षण 
स.म. पोळीस अकादमी, नाशिक 

५८. पोलीस उपअधीक्षक, प्रशिक्षण 
UA. पोळीस अकादमी, नाशिक 

५९. पोलीस उपअधीक्षक, प्रशिक्षण 
स.म. पोळीस अकादमी, नाशिक 

६०. पोलीस उपअधीक्षक, प्रशिक्षण 
स.म. पोळीस अकादमी, नाशिक 

६१. पोलीस उपअधीक्षक, प्रशिक्षण 
स.म. पोळीस अकादमी, नाशिक 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३११६/प्र.क्र.१४६/पोल-३ 


६२. पोलीस उपअधीक्षक, प्रशिक्षण 


स.म. पोळीस अकादमी, नाशिक 

६३. पोलीस उपअधीक्षक, प्रशिक्षण 
स.म. पोळीस अकादमी, नाशिक 

६४. उपप्राचार्य व पोलीस उपअधीक्षक, 
प्रशिक्षण, सोलापूर 

६५. उपप्राचार्य, राज्य राखीव पोळीस 
बल, प्रशिक्षण विद्यालय, नानवीज, पुणे 


६६. उपप्राचार्य व पोलीस उपअधीक्षक, 
प्रशिक्षण, खंडाळा 

६७. उपप्राचार्य व पोलीस उपअधीक्षक, 
प्रशिक्षण, अकोला 

६८. उपप्राचार्य व पोलीस उपअधीक्षक, 
प्रशिक्षण, नानवीज-दौंड 


६९. उपप्राचार्य व पोलीस उपअधीक्षक, 
७०. उपप्राचार्य व पोळीस उपअधीक्षक, 


७१. उपप्राचार्य व पोळीस उपअधीक्षक, 
यु.ओ.टी.सी., नागपूर 

७२. पोलीस उपअधीक्षक (बिनतारी 
संदेश) (अभियांत्रिकी), पूर्व विभाग, 
नागपूर 

७३. पोलीस उपअधीक्षक (बिनतारी 
संदेश) (अभियांत्रिकी), पश्चिम विभाग, 
पुणे 


७४. पोलीस उपअधीक्षक (बिनतारी 
७५. पोलीस उपअधीक्षक (अभियांत्रिकी 


७६. सहायक पोलीस आयुक्‍त, बिनतारी 


संदेश (अभियांत्रिकी), पुणे हहर 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३११६/प्र.क्र.१४६/पोल-३ 


७७. सहायक पोलीस आयुक्‍त, बिनतारी 

संदेश (अभियांत्रिकी), नागपूर शहर 

७८. पोळीस उपअधीक्षक, बिनतारी 

संदेश (अभियांत्रिकी), नांदेड परिक्षेत्र 
शासन निर्णय, गृह विभाग, | शासन निर्णय, गृह | १. उपविभागीय पोळीस अधिकारी, 


क्र.रापोसे-०५/ २००१/ विभाग क्र.सीटीई | तिरोडा उपविभाग, जि.गोंदिया 

सीआर-१६२/ पोल-१अ, ३११६/ प्र.क्र.३९/ ।२. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 

दि.५.७.२००१ पोल-३, आमगांव उपविभाग, जि.गोंदिया 
दि.१८.०३.२०१६ 


३३३ 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


